आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ साठी शाबरी आदिवासी 
घरकुल योजनेसाठी निधी वितरण 
(लेखाशीर्ष-२२२५डी २७१) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/का-६. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: - ६ जुले, २०२२. 


वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३ /अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२) संचालक,राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामिण गृहनिर्माण कार्यालयाचे पत्र क्र.राव्यक-ग्रागू/ 
लेखा(रायो)/ BAAR २०२२-२३/ ४१२, दि.१७.०५.२०२२. 
३) आदिवासी विकास विभाग, नस्ती क्र.आविवि०६२२/ प्र.क्र.४४/ का-०८. 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत शबरी आदिवासी घरकुल योजनेतून अनुसूचित जमातीच्या पात्र 
लाभार्थ्यांना पक्के घरकुल बांधण्यासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येते. या योजनेंतर्गत दरवर्षी 
अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात येऊन त्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यात 
येतो. सन २०१६-१७ ते सन २०२१-२२ करीता देण्यात आलेल्या घरकूलांचे उद्दिष्ट पुर्ण करण्याकरीता 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्र.३ येथील नस्तीवरील मान्यतेस अनुसरून 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर वित्त विभागामार्फत उपलब्ध 
मर्यादेतीळ निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष, 2224 - अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या मुख्य लेखाशीर्षाखाली शबरी 
आदिवासी घरकुल योजनेकरीता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील तरतुदींतून वितरणासाठी उपलब्ध 
मर्यादेपैकी खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव व लेखाशीर्ष बाब सन २०२२-२३ मधील | सदर शा.नि. अन्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पीय तरतूद | करण्यात येत असलेली तरतूद 


शाबरी आदिवासी घरकुल | ३१- सहायक ३००००.०० ५९२५.५१ 
योजना (2224 डी २७१ | अनुदाने (वेतनेतर) 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु. ५९२५.५१ लाख (अक्षरी रुपये एकोणसाठ कोटी पंचवीस लाख एक्कावन्न हजार 
फक्त) इतका निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पीय 
निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी म्हणून 
संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी तथा 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.२/कार्यासन.६ 


उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष (ग्रामीण गृहनिर्माण) यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण (BEAMS) 
प्रणालीवर तात्काळ वितरीत करावा. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या 
निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय कार्यालयाची राहील. 


४. नियंत्रक अधिकारी यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात HST 
खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 

५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन wad अनुसूचित जमातीच्या 
लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालयाची राहील. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२४१२२३०४३८२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
Kl RA N GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, p ९40९ 
झन! 
“4-८ 159448c0926a91296205b9a87 463183 
KISANRAO = 
1CAF72825SASEBOA0D 
PAWA R 100, cn=KIRAN KISANRAO 
te: 2022.07.06 11:03:37 +05'30' 
(किरण कि.पवार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
५. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, महाराष्ट्र राज्य, सीबीडी-बेलापूर, नवी मुंबई. 
६. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग. 
७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
९. सर्व प्रकल्प अधिकारी (ए.आ.वि.प्र.) 
qo, अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 
११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


